MAHA ARC LIMITED या कंपनीच्या 
भागभांडवलासाठी रू. १११ कोटी 
खर्चासाठी आकस्मिकता निधीतून 
रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ- २०२२/प्र.क्र.१३/सा.उ. 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १ शासन निर्णय शासाउ-२०२२/प्र.क्र.१०/साउ, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२. 
२) शासन निर्णय शासाउ-२०२२/प्र.क्र.११/साउ, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२. 
३) वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक - आकनि-२०२२/प्र.क्र.१/अर्थ-१८, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन क्र. १) अन्वये “MAHA ARC LIMITED” ही कंपनी स्थापन करण्यात आली असून 
कंपनीचे भागभांडवल रु.१११ कोटी निश्चित करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. 2) अन्वये नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यात आळे आहे. नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आल्यानंतर कंपनीच्या तातडीच्या 
कामासाठी निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्र.३) च्या ज्ञापनान्वये आकस्मिकता निधीतून रू. १११ कोटी (अक्षरी एकशे अकरा 
कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यात आली आहे. सदर मंजूर निधी MAHA ARC LIMITED या 
कंपनीस अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्चखालील लेखाशीर्षातर्गत भागविण्यात यावा. :- 
मागणी क्रमांक जी-८ 
५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
००, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका 
OO 
(००) (09) MAHA ARC LIMITED मध्ये भांडवली मत्ता निर्मिती व मत्ता पुर्नबांधणी यासाठी 
गुंतवणूक ( कार्यक्रम/दत्तमत) (५४७५ ०३१९ ), 
५४ - गुंतवणूका 
आकरस्मिकता निधी संकेतांक ( ८००० ७७४३) 


३. यासाठी सह सचिव (साउ), वित्त विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांच्या अधीन कार्यालयातील अवर सचिव ( प्रशा-४), वित्त विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे संबंधित 
सचिव ( वित्तीय सुधारणा ), वित्त विभाग यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती अपर 
मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांच्या कार्यालयास पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ- २०२२/प्र.क्र.१३/सा.उ. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनो. संदर्भ क्र. ४२०/२०२२ व्यय-७, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ 
आणि वित्त विभाग, ज्ञापन क्र. आकनि-२०२२/प्र.क्र.१/अर्थ-१८, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२७१८२४०९२७०५ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shinde 


b8f2aedd786edact 8022813424 
७७41419560100वर्635, cn=Vijay Dattatraya Shinde 
48 +05'30' 


= 


(वि. द. Bre) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, सहकार, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवडनस्ती (साठ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


